अँड. महेश मुळे, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना 
व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत... 

कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.६१/२०२० या 
गुन्हयातून उद्भवणा-या विशेष (मोक्का) खटला 
क्र.५७६/२०२०, मा. विशेष (मोक्का) सत्र न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी ०१२१/प्र.क्र.१२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी२०२१/यु.ओ.आर.१३/का-१४, 
दि. १३/७/२१. 


शासन निर्णय :- 
कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.६१/२०२० या गुन्हयातून उद्धवणा-या विशेष (मोक्का) 
खटला क्र.५७६/२०२०, मा. विशेष (मोक्का) सत्र न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात शासनाची 
बाजू मांडण्यासाठी fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. श्री. महेश मुळे 
यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. विशेष (मोक्क) सत्र न्यायालय, मुंबई 
१) प्रति परिणामकारक सुनावणी फी - रु.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. महेश मुळे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, sen अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०८), 
राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक 
व विशेष सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात 
यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०१२१/प्र.क्र.१२/पोल-१० 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥/959॥॥9.9०0९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१६०१२८३७२९ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Tushar 


eye Di igned by Tushar Dilip Rathod 
Uu | a DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
S h | | | DEP? a, 
25. 5488529080574666 


FC611F35E4BD65FF, 
1272FEA914814 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. पोलीस उपायुक्त, कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई. 
३. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अँड. महेश मुळे, ऑ.क्र.८, ASA हाऊस, २ रा माळा, डॉ.व्ही.बी.गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-१. 
. कक्ष अधिकारी, विधी व न्याय विभाग (कार्या-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-१०). 


on G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


